ग्रामीण रुग्णालय, माहूर, जि.नांदेड येथील 
निवासस्थान बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.३१७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष-३/टे-६/ 
ग्रारुमाहूरनिवाबांधकाम/१७५०८-०९/२४, दिनांक १२.१२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण रुग्णालय, माहूर, जि.नांदेड येथील अधिकारी व कर्मचारी यांचे टाईप-२ चे १२, टाईप-३ चे ४ 
व टाईप-१ चे ५ निवासस्थान बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

ग्रामीण रुग्णालय, माहूर, जि.नांदेड येथील अधिकारी व कर्मचारी यांचे टाईप-२ चे १२, टाईप-३ चे ४ 
व टाईप-१ चे ५ निवासस्थान बांधकामांच्या यासोबतच्या “परिशिष्ट-अ, ब, क” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे 
अनुक्रमे रु.५३६.९६ लक्ष, रु.३५४.९३ लक्ष व रु.३४९.०० लक्ष असे एकूण रु.१२४०.८५ लक्ष इतक्या (अक्षरी 
रुपये IR चाळीस लक्ष पंच्याऐंशी हजार waa इतक्या रकमेच्या ३ अंदाजपत्रकास खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 

१) इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास 
अनुसरुन असण्याची खातरजमा करावी. अज्ञा AAA व वास्तुमांडणी आराखडयास शासनाचे 
वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व स्थापत्यांच्या 
कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 

कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 


टे 


AN 
— 


2S 


o~ 
— 
~~ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.३१७/आरोग्य-४ 


६) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेश्री आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित 
आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

७ क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

८) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. 

९) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

१०) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. Yo 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

११)रुग्णालयाचे नकाशे तपासून नकाझांमध्ये रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, एअर 
कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या ॥ल॑ चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या 
व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची Functionality विचारात घेवून 
रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व 
रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित 
करण्यात यावेत. 

१२) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा 
समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 

१३)प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

१४)क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी 
वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 

१५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करावी. 

१६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या 
निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

a सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११०-रुग्णालये व 
दवाखाने, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००) (09)- मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), 
५३ - मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात येईल. 

३. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.३१७/आरोग्य-४ 


मधील अनुक्रमांक १, परिच्छेद क्र.१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१४२३२२७७१७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: त, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH AND. 
FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c0329431446 
ae8333ab89578925b2d77d3806165dbd487, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=AEEF37624AAGESEA1AAA99D 
244C6C2A5F135097E5C07486A35D423835B, 
Pp | S E 4EC728, cn=KAVITA PRADIP PISE 


Date: 2024.09.20 12:25:26 +05'30" 


(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 


. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नांदेड. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 
ए. 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 


१०.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


a 


eM IDEA 1११७/११९०५10॥॥१५०॥०%' 


"7 


प१0१00१70९७!५॥॥१५५' 


- Standard Annexture - 


NAME OF WORK:- 
Construction of Staff Quarters in the Premises of Rural Hospital (Type 2- 12 Quarters) , 
Tq Mahur, Dist Nanded 


N 


९) 
NAO ०) 2 -> 


*** Recapitulation Sheet *** 


[Norms Rs 
Norms Rs 


Particulars Scope 
ESSENTIAL ITEMS (Component) 


(a) Building Proper- ( Built up Area- Sqm) 
Ground Floor ( Including Plinth Protection) 18240.00 5184355.2 
First Floor 26676.00 8431216.56 


8888629.932 
8852777.388 


Sub Total (a 31356979.08 


100000.00 


28009.80 
28009.80 


Second Floor 
Third Floor 


TOTAL B. U. A.= 


0.00 
0.00 
100000.00 
0.00 
0.00 
0.00 


b) Fuel Gas Pipeline. 
) Bio Digester 
) 
) 


Rain/ Roof Water harvesting 
Solar Roof Top 

f) Ramp For Handicaps 

g) Furnitures 


Sub Total (b+c+d+etftg) 
Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2 1567848.95 


a 


Electrification Internal 5% of (a) शि 1567848.9 


Po _________________ स्व |__6%० (3) Le 
Fire Fighting Arrangements ets. 
Sub Total (A) 34592676.99 


aaa 
aa 
[______| aa 
_________| 
(1) Compound Wall & Gate (Rmt) न 1000000.00 
(Il) Internal Roads 1000000.00 
(Ill) Development of Ground 100000.00 
(IV) Parking 0.00 
(V)Retaining Wall 0.00 
(VI) Land Scaping 300000.00 
(VII) Soil Investigations & Details Land Survey 100000.00 


Sub Total (3) 3135697.91 


2500000.00 


ee 
300000.00 
1000000.00 
SubTotal (CF | 


38392676.99 


Underground Water Tank for R/W Harvesting (Cu M) 
Water Main Storage, and pump house, bore well 

Air Conditioning 

Lifts 

Exernal Toilets 

AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 

CCTV 


Project Cost (P)=(A) + (B) +(C) 


E 
bi 
| 
H 


PROVISIONS. 
(I) Contingencies 4% on (a) i Sd 1254279.16 


(II)Green Building 5% on (a) 1567848.95 


| (॥) GST 12% on (P) 4607121.24 


(lV)Price Escalation 10% on (P) 3839267.699 


(V)For SSR 2021-22 10% on (P) 


VI)For Insurance ee on (P) 
jas rrr 
7 TOTAL PROJECT COST (TPC) = (A)+(B)+(C )+ (D) | 5369242513 110 
TOTAL PROJECT COST PER SOM roe 


sn. Gr- 1, AE ive Engineer, 


Public Works Sub Division, Public Works Division, 
Mahur. Bhokar. 
/ 
ae A 
Civil Sy 


Chief - at fice 
rk ७9 111८42 
Ath Ce लॉ 


° पािशस्न्र व“ 


- Standard Annexture - 
NAME OF WORK:- 
Construction of Staff Quarters in the Premises of Rural Hospital (Type 3 (4 Quarters) , 


Tq Mahur, Dist Nanded 


*** Recapitulation Sheet *** 


x Panticutars अदालत | Norms Rs_| ComponentWise] व्य. 


A | ESSENTIAL ITEMS (Component) 


| Building Proper- ( Built up Area- 
Ground Floor ( Including Plinth Protection) | 
क्ली 

(७) Fuel Gas Pipeline पै 
(०) Bio Digester ४ 
(0) Rain/ Roof Water harvesting 4100000.00 
(e) Solar २००1०0 । 0.00 
(f) Ramp For Handicaps 0.00 
(g) Furnitures 0.00 

Sub Total (b+c+dte+f+g) 100000.00 
water Supply © Sanitary works «Sho @) [Sub Total 2) _| 
| 3 [Electrification ss oe 
४. ene = लाळ. 
—|Fire Fighting Arrangements ets. | 
eae aan कत 

Sub Total (A) 21656672.50 
misceLLancous Tesi CP 
(1) Compound Wall & Gate (Rmt) 4000000.00 
(Il) Internal Roads 4000000.00 
® (Il) Development of Ground 


(IV) Parking 

(V)Retaining Wall 

(V1) Land Scaping 

(VII) Soil Investigations & Details Land Survey 


Underground Water Tank for RIW Harvesting (Cu M) 
Water Main Storage, and pump house, bore well 
Air Conditioning 

Lifts 

Exernal Toilets 

AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 
CCTV 


Sup Total (CF | 


Project Cost (P)=(A) + (B) +(C) 
PROVISIONS 


(I) Contingencies 4% 
(Il)Green Building 5% on (a) 
(Il) GST 12% on (P) 
(IV)Price Escalation 10% on (P) 
(V)For SSR 2021-22 10% on (>) 
(VI)For Insurance 0.5% on (P 


10037146.31 


TOTAL PROJECT COST (TPC) = (A)+(B)#(C )+ (D) 35493818.81 


48618.33958 /SQM 


Assi के Gr- 1, Executive Engineer, 


TOTAL PROJECT COST PER SQM 


Public Works Sub Division, Public Works Division, 
Mahur. igi 
Wn 4 _ 
३, यका 
Technically Appr 


- Standard Annexture - 


NAME OF WORK:- 


Construction of Staff Quarters in the Premises Of Rural Hospital (Type I - 8 Quarters) 
, Tq Mahur, Dist Nanded 


*** Recapitulation Sheet *** 


oN i [Costs 
oh Si il Norns Rs Component Wise 


JA | ESSENTIAL ITEMS (Component) 
(a) Building Proper- ( Built up Area- 709.96 Sqm) 


Ground Floor ( Including Plinth Protection) 


First Floor 


Second floor 


19184827 


100000.00 


| 2 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2 959241.3 
2 Da Soc ।__________ 
3 


(0) Fuel Gas Pipeline 
(c) Bio Digester 

(d) Rain/ Roof Water harvesting 
(e) Solar Roof Top 

(f) Ramp For Handicaps 

(g) Furnitures 


100000.00 
0.00 
0.00 
0.00 


on 


31) 


959241.3 


a 
Fire Fighting Arrangements ets. 


PE 5&क०ळळळ 197848270 


Sub Total (A) | 2120330970 


Compound Wall & Gate (Rmt) 
Internal Roads 


1000000.00 
1000000.00 


) Development of Ground 100000.00 
V) Parking न 0.00 
(V)Retaining Wall 0.00 


300000.00 
100000.00 


Sub Total (8) | 2500000.00 
a eas 


300000.00 
1000000.00 


(VI) Land Scaping 
(VII) Soil Investigations & Details Land Survey 


Underground Water Tank for R/W Harvesting (Cu M) 
Water Main Storage, and pump house, bore well 

Air Conditioning 

Lifts 

Exernal Toilets 


“ वर्शिशॅस्- क” 02 


6 |AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 
7 |CCTV 


[Sup Total टा] 


Project Gost कान + (8) मन 
PONG 0 ण नेला दोनी 
( 34 


a 1) Contingencies 4% on (a) Pope eA 
(ll)Green Building 5% on (a) 
(॥) GST 12% on (P) 
(IV)Price Escalation 10% on (P) 
(V)For SSR 2023-24 10% on (P) 
VI)For Insurance ae eee es on (P 


0) लत 


ia) 
TOTAL PROJECT COST (TPC) = (A)+(B)+(C )+ (D) 
Sy Lai 349.00 


TOTAL PROJECT COST PER SQM 


Assis ee Gr- 4, ARE Executive Engineer, 


Public Works Sub Division, Public Works Division, 
Mahur. Bhokar. 


Pa a 
i ineer 
nded. Sup Bice Engl 
cont Na | ublic Works Circle, Nanded 


Tachnicalty तत्र त 


Chief रि 


A 


gional Office 
ded 


nom 


